सन 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी समग्र 
शिक्षा अभियान (प्राथमिक, माध्यमिक व 
शिक्षक शिक्षण) कार्यक्रमासाठी दुसरा 
हप्त्याचा निधी (अनुसूचित जाती 
उपयोजना हिस्सा) वितरीत करणेबाबत. 
(केंद्र व राज्य हिस्सा) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०२३/प्र.क्र.०१ (भाग-३)/एस.डी-१ 
मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: ३१ मार्च, २०२३ 


वाचा :- 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थस-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४/०४/२०२२ 

२) केंद्र शासन, शिक्षण मंत्रालय, शालेय शिक्षण व साक्षरता विभाग, नवी दिल्ली आदेश क्रमांक : ७- 
2/2022-IS-92/ ।5.१ (SC), दि.३०/०३/२०२३ ची सहा पत्रे. 

३) राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदे यांचे पत्र क्र. 
॥॥७/2॥6,560,1/38०,९०॥३७०/(5/॥०,७७५९,७७,5$1])/निधीमागणी /२२-२३/१०४० दिनांक 
30/03/2023 


प्रस्तावना:- 

समग्र शिक्षा अभियान (प्राथमिक, माध्यमिक व शिक्षक शिक्षण) योजनेसाठी केंद्र व राज्य 
शासनाच्या हिस्स्याचे प्रमाण (केंद्र : राज्य ६०:४० असे आहे. केंद्र शासनाने दिनांक 30.03.2023 
रोजीच्या आदेशान्वये अनुसूचित जाती उपयोजना (SCP) निधी रु. २२९,५३,३९,०००/- रु. इतका निधी 
राज्यास वितरित केला आहे. केंद्र शासनाच्या Peat समरुप राज्य हिस्सा रु.१५३,०२,२६,००० /- 
इतका येतो. 


उपरोक्त प्रमाणे केंद्र शासनाने वितरीत केलेला निधी व समरुप राज्य हिस्सा निधी महाराष्ट्र 
प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांना निधी वितरीत करण्याबाबत उपरोक्त संदर्भीय ३ येथील पत्रान्वये 
राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी कळविले आहे. सामाजिक 
न्याय व विशेष सहाय्यक विभाग व वित्त विभागाच्या मंजूरीच्या अनुषंगाने निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबतचा शासन निर्णय खालीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय: 


केंद्र शासनाने उपरोक्त प्रमाणे समग्र शिक्षा योजनेसाठी उपलब्ध करून दिलेला केंद्र हिस्सा व 
त्यास समरूप राज्य हिस्सा निधी राज्य प्रकल्प संचालक, समगर्‌ शिक्षा, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण 


शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०२३/प्र.क्र.०१ (भाग-३)/एस.डी-१ 


परिषद, मुंबई यांच्याकडे समग्र शिक्षा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी या आदेशान्वये सुपूर्द करण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र. लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पिय तरतूद वितरीत तरतूद 


Pat 2 3 |: _ _ an 


“मागणी क्र.एन-३, २२०२, सर्वसाधारण | रू.१९४.०३९९ कोटी | रू.१४०,५१,९४,०००/- 
शिक्षण, (०१) प्राथमिक शिक्षण, ७८९, 
अनुसूचित जातीसाठी विशेष घटक 
योजना, (०१) अनुसूचित जाती उपयोजना, 
(०१) (०३) समग्र शिक्षा अभियान (be 
हिस्सा ६० TH), ३१ सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेत्तर) (२२०२ आय ७४६) 


२ | “मागणी क्र.एन-३, 2202, Ud | रु.१२०.०८ कोटी | रु.६५,८९,३३,६६७/- 
शिक्षण, (०१) प्राथमिक शिक्षण, ७८९, 
अनुसूचित जातीसाठी विशेष घटक 
योजना,(०१) अनुसूचित जाती उपयोजना , 
(०१) (०४) समग्र शिक्षा अभियान (राज्य 
हिस्सा Yo टक्के), ३१ सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेत्तर) (२२०२ आय ७५५) 


एकूण रु. २०६,४१,२७,६६७/- 


३ उपरोक्त प्रमाणे वितरित करण्यात आलेल्या रकाना क्र. ४ येथील निधीचा खर्च रकाना क्र.२ 
मध्ये नमुद केलेल्या लेखाशिर्षातून सन २०२२-२३ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतूदीमधून भागविण्यात 
यावा. 


४. समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत प्रथमता राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीतून खर्च होणाऱ्या बाबींचा 
निधी व ज्याची प्रतिपूर्ती केंद्रशासनामार्फत करण्यात येते अशा घटकांचा निधी राज्याच्या एकत्रित 
निधीत प्रथमत: प्राध्यान्याने जमा करण्याची कार्यवाही राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा, महाराष्ट्र 
प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई करावी. 


५. समग्र शिक्षा योजनेमधील सर्व खर्च हा 91596 Nodal Account (SNA) मधून करण्यात यावा. 


६. वित्त विभागाच्या दि.०४/०४/२०२२ रोजीच्या परिपत्रकात नमूद केलेल्या सर्व बाबींची पूर्तता 
होत आहे. 


७. सदर area निर्णयान्वये वितरित केळेला निधी उपरोक्त संदर्भाधीन केंद्र शासनाचे दिनांक 
३०.०३.२०२३ रोजीच्या आदेशामध्ये दिलेल्या निदेशानुसार खर्च करावा. तसेच अनुसूचित जाती व 
नवबौध्द घटकांच्या लाभार्थ्यांकरिताच खर्च करण्यात यावा. 


८. सदर खर्च वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०४/०४/२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील 
सूचनांनुसार करण्यात यावा. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव / कक्ष 
अधिकारी (रोख शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, यांना "आहरण व संवितरण 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०२३/प्र.क्र.०१ (भाग-३)/एस.डी-१ 

अकता तर सा सधाजसधय area Beer व Ae Ram, arse aa कस्त 
अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदरचे अनुदान सशर्त अनुदान असून अटी व शर्ती सदर 
शासन निर्णयामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे आहेत. यापूर्वी वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगीता 
प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले आहे. 


९. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.०४/०४/२०२२ च्या शासन परिपत्रकान्वये, सामाजिक 
न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या मंजूरीने व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.४२७/२३/व्यय-१४ 
दिनांक ३१.०३.२०२३ च्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


qo. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३३१२१४७१६५०२१ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SANTOSH UMESHRAO 
GAIKWAD 


(संतोष गायकवाड) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

) मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

) प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) 

) 

) 

) 


राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई, नागपूर 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 

संचाळक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 

qo) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

११) वित्त विभाग, (व्यय-५ / अर्थसंकल्प शाख), मंत्रालय, मुंबई 

१२) अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, रोख शाखा/ अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , 
मंत्रालय, मुंबई 

१३) निवड नस्ती (एस.डी.१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


